केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती 
अभियानांतर्गत वनडोती उपअभियान 
करीता सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षाकरीता निधी वितरीत 
करणेबाबत... केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष 
(२४०१ ए८४२) आणि राज्य हिस्सा 
लेखाशिर्ष (२४०१ ए८५१ 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९ / प्र.क्र.०७/ कार्यासन. ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ ऑगस्ट, २०१९. 
वाचा - 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९ /प्र.क्र.९२ / अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 
२) केंद्र शासन, कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक ७-६/२०१७ CC, fea 
१८.०७.२०१९. 
3) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. शाशहोअ -०८१९ / प्र. क्र.२०४(भाग-२)/ १४ओ. 


शासन निर्णय- 


राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी सन 
२०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरीता मागणी क्र. टी-५, २४०१, पीक संवंर्धन, (७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१)(३४) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान- वनशेती उपअभियान (yal ) ( ६० टक्के केंद्र हिस्सा ) 
(अनुसूचित जमाती ) (२४०१ ए८४२), (३३ अर्थसहाय्य) करीता एकूण रु. ३६.१० लाख तरतूद 
अर्थसंकल्पित आहे. तर त्यास समरुप राज्य हिस्सा म्हणून (०१)(३५) राष्ट्रीय शाश्वत शती अभियान- 
वनशेती उपअभियान (केंपुयो ) ( ४० टक्के राज्य हिस्सा ) (अनुसूचित जमाती ) (२४०१ ए ८५१) (३३ 
अर्थसहाय्य) करिता एकुण रु. २४.०७ लाख तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 


२. यायोजने करीता केंद्र शासनाकडून केंद्र UTA रु.७.०५ लाख इतका निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीमध्ये जमा झाला असल्याने त्यानुसार उपरोक्त अर्थसंकल्पीत तरतुदीतुन या योजनेच्या केंद्र 
हिळ्यासाठी (२४०१ ए८४२), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. ७.०५ लाख (रुपये सात लाख पाच 
हजार फक्त ) इतका निधी व समरुप राज्य हिस्सा म्हणून (२४०१ ए८५१, ३३-अर्थसहाय्य या 
लेखाशिर्षाखाली रु.४.७० ( रुपये चार लाख सत्तर हजार फक्त ) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख 


प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. नियंत्रक अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन 
मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन 
दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाळ, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्ट्ये इ. माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


आदिवासी विकास, नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


४. नियंत्रक अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, अतिरिक्त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात व आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला 
जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील 
योजनांवर होणा-या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता 
व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली 
तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२३११०४०२७८२४ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ravindra 


Ra vi Nn d fa वा Aute 


N: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Tribal Development, 


D | g a aa ba [| fa (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89 
d8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f41 


A U te 08, cn=Ravindra Digambarrao Aute 


Date: 2019.08.30 11:34:18 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


>» ०0८ WwW A -5 


eon SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


